केंद्र शासनाच्या tes अप इंडिया योजनेत 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या 
घटकांकरीता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: स्टॅँडई-२०२१/प्र.क्र.०३/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२१. 


वाचा: १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: मासाका-२०१८/ 
प्र.क्र.२५९(२/अजाक, दिनांक ०८ मार्च,२०१९, 
२. शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: अनौसं-२०२०/ 
प्र.क्र.९८/अजाक, दिनांक १२ ऑक्टोबर,२०२०. 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: स्टँडई-२०२०/ 
प्र.क्र. २३/अजाक, दिनांक ०९ डिसेंबर,२०२०. 
४. समाज कल्याण आयुक्त यांचे पत्र,दिनांक ०१ जानेवारी,२०२१. 


प्रस्तावाना: 


केंद्र शासनाच्या स्टॅंड अप इंडिया या योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात यावयाच्या 
कार्यवाहीच्या अनुषंगाने म्हणजेच १५% माजिन मनी (Front and Subsidy) उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना उपरोक्त वाचा १ येथील दिनांक of मार्च,२०१९च्या शासन 
निर्णयान्वये आणि सुधारीत आदेडश/मार्गदर्शक सूचना उपरोक्त वाचा २ येथील दिनांक ०९ 
डिसेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 


उपरोक्त वाचा ४ येथील आयुक्‍त, समाज कल्याण यांच्या पत्रान्वये उपरोक्‍त वाचा १ 
येथील दिनांक of मार्च,२०१९च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने सदर योजनेत मार्जिन मनी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना समाविष्ट करण्यासाठी शासन शुध्दीपत्रक 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक: 


केंद्र शासनाच्या स्टॅंड अप इंडिया या योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात यावयाच्या 
कार्यवाहीच्या अनुषंगाने उपरोक्‍त वाचा १ येथील दिनांक ०८ मार्च, २०१९च्या शासन निर्णयाच्या 


“शासन निर्णय परिच्छेद १.४ नंतर' खालील मार्गदर्शक सूचना परिच्छेद १.५ म्हणून समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 
“लाभार्थ्याने आपला अर्ज विहित केलेल्या अभिलेख्यासह संबंधित सहाय्यक आयुक्‍त, 
समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर करावा. सदर कार्यालयाने प्राप्त अर्जाची 
छाननी, स्थळ तपासणी व फेरपडताळणी करावी व याबाबत “कागदपत्राची सत्यता 
पडताळून पाहिली' ही बाब प्रमाणित करुन सदर अर्ज नियंत्रण अधिकाऱ्यामार्फत 
समाज कल्याण आयुक्त, कार्यालयास अंतिम मंजुरीसाठी सादर करावा.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्टँडई-२०२१/प्र.क्र.०३/अजाक 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8॥99॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३१६१२३००८८०२२ असा 
आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINESH RAMCHANDRA ®: 
DINGLE 


(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अ.मु.स. (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


९ 


. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 

. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


संचाळक, लेखा व कोषागारे संचलनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण, सर्व 

१२.सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, सर्व. 

१३.जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा. 
१४.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील सर्व कार्यासने. 
१५.निवड नस्ती, अजाक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


